“चंद्रपूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये व 
उपजिल्हा रुग्णालये येथे कंत्राटी स्वच्छता 
निरिक्षक व स्वच्छता सेवेचे प्रलंबित देयक 
अदा करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/अवैकंत्राटी/देयके/मंजुरी/ सारुचंद्रपूर/३६८४-८५/१९ 
दि.०१.०३.२०१९ 


प्रस्तावना : 

जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा 
रुग्णालये येथील कंत्राटी स्वच्छता सेवा ऑक्टोंबर, २०१६ पासून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुरु 
करण्यात आली असून त्यास उपसंचालक स्तरावर मे,२०१८ पर्यंत वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. सदर सेवेस जून २०१८ पासून मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता या 
संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये, चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा 
रुग्णालये येथे कंत्राटी स्वच्छता सेवा पुरविण्यास संबंधित संस्थेच्या कार्यारंभ आदेशामध्ये नमूद केलेल्या 
दरानुसार जुन, २०१८ ते मार्च, २०१९ पर्यंत खालील प्रमाणे मुदतवाढीस मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र, रुग्णालयाचे नाव | पुरवठादाराचे नव वार्षिके दर व | कालावधी 
कालावधी 
णें ग्रा.रु. कोरपना | त्रिवेणी सुशिक्षीत सेवा सह. | २६९००० जुन, २०१८ ते 
संस्था, राजुरा ऑगस्ट २०१८ 
साई बहुद्देशीय विकास | रु.६४०५९२/- सप्टेबंर,२०१८ ते 
संस्था, चंद्रपूर मार्च, २०१९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०२/आरोग्य ३ 


अ.क्र) रुग्णालयाचे नाव | पुरवठादाराचे नव ane दर व | कालावधी 
कालावधी 

2 ग्रा.रु. बल्लारपूर | साई बहुद्देशीय विकास | रु.६७५०००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
संस्था, चंद्रपूर २०१९ 

8 ग्रा.रु.गोडपिंपर | त्रिवेणी सुशिक्षीत सेवा सह. | रु.२६९०००/- जुन२०१८ ते 
संस्था, राजुरा ऑगस्ट, २०१८ 
साई बहुद्देशीय विकास | रु.५२४९००/- सप्टेंबर, २०१८ ते 
संस्था, चंद्रपूर मार्च, २०१९ 

५  । ग्रा.रु.गडचांदूर | त्रिवेणी सुशिक्षीत सेवा सह. | रु.२६९०००/- जुन२०१८ ते 
संस्था, राजुरा ऑगस्ट, २०१८ 
साई बहुद्देशीय विकास | रु.५२४९००/- सप्टेंबर, २०१८ ते 
संस्था, चंद्रपूर मार्च, २०१९ 

६ । ग्रा.रु.वरोरा अवणी बहुउद्देशीय बेरोजगार | रु.७४१६००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
सेवा सह. संस्था चंद्रपूर २०१९ 

७ ।ग्रा.रु.राजुरा त्रिवेणी सुशिक्षीत सेवा सह. | रु.२९९०००/- जुन२०१८ ते 
संस्था, राजुरा ऑगस्ट, २०१८ 
साई बहुद्देशीय विकास | रु.४०५०००/- सप्टेंबर, २०१८ ते 
संस्था, चंद्रपूर मार्च, २०१९ 

८ _ ।ग्रा,रु.सावळी । साई बहुद्देशीय विकास | रु.५२४९००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
संस्था, चंद्रपूर २०१९ 

9 ग्रा.रु.ब्रम्हपूरी | अवणी बहुउद्देशीय बेरोजगार | रु.४७८८००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
सेवा सह. संस्था चंद्रपूर २०१९ 

| उप जि.रु.मुल । साई बहुद्देशीय विकास | रु.६७५०००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
संस्था, चंद्रपूर २०१९ 

| १ | उपजि.चिमूर । अवणी बहुउद्देशीय बेरोजगार | रु.१६०६८००/-  । जुन,२०१८ ते मार्च, 
सेवा सह. संस्था चंद्रपूर २०१९ 

१२ । ग्रा.रु.नागभिड । अवणी बहुउद्देशीय बेरोजगार | रु.६३८४००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
सेवा सह. संस्था चंद्रपूर २०१९ 

१३ । ग्रा.रु.भद्रावती । अवणी बहुउद्देशीय बेरोजगार | रु.४८३९००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
सेवा सह. संस्था चंद्रपूर २०१९ 

१४ । ग्रा.रु.सिदेवाही | अवणी बहुउद्देशीय बेरोजगार | रु.४८३९००/- जुन,२०१८ ते मार्च, 
सेवा सह. संस्था चंद्रपूर २०१९ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०२/आरोग्य ३ 


३. ई-निविदे द्वारे अंतिम झालेल्या पुरवठादारास दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ पासून पुढील कार्यारंभ 
आदेश देण्यात यावेत. 

४. यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

५. सदर प्रस्तावारवरील खर्च जिल्हा नियोजन विकास मंडळ चंद्रपूर यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून 
करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१५४२१९२३१७ असा आहे. SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
adam Pati 


j Ki ] 
R os han | : 0 १ ni Dinesh Kadam 
H atil, C = IN, S = a , 0: 
Dinesh Govemmen t Of Maharashtra, OU 


Public Heal 


Kadai Pate eee ae 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


